RNI No. MAHBITL/2009/85529 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७, अंक ९०] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-९७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ [FS vo किंमत : रुपये ९४.०० 














प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 
Order 


No. C.P./XI (6)/L. W. 702/(2)/2021.—Whereas, considering necessity for the preservation 
of public peace and public safety in Brihan Mumbai, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of 
Police, (Operations), Brihanmumbai in excrcise of the powers conferred upon me under 
sub-section (1) and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihanmumbai for the period from 00.01 hours of 21st February 
2021 to 24-00 hours on 22nd March 2021. 


(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks 
of lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm 
(violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(2) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(8) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile. 


(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music. 


(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the preparations, 
exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object or thing which 
may in the opinion of any police officer posted in Brihanmumbai City, offend against decency 
or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed 
of the corrosive substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him / 
her by any police officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized 
shall be forfeited to the State Government. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)--१ 


र्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superior or by the nature of his 
duties, to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or 
Gurkhas or Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in 
length not exceeding 3% feet. 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned. 
(a) Any investigation on legal proceedings may be instituted, continued or enforced. 


(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be improsed, as if this order had not expired. 


5. I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever from available. 


Given under my hand and seal on the 18th day of the February, 2021. 


CHAITANYA. 5., 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 


and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ३ 
THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/XI (6)/2266/(02) / 2021.—-WHEREAS, it is likely that terrorist / anti-national 
elements might make use of drones, remote controlled, micro-light aircrafts, aerial missiles, 
para-gliders in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large, 
destory public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police 


Commissionerate area ; 


2. WHEREAS, it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent probable 
sabotages through such drones, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para- 
gliders for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the 


same ; 


3. THEREFORE I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), 
Brihanmumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code, 1973 (Act II of 1974), do hereby order that no flying activities 
of drone, remote controlled micro-light aircrafts, aerial missiles, para-gliders etc. shall be 
allowed in the Jurisdication of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 
30 days. i.e. from 8rd March 2021 to 1st April 2021 except for aerial surveillance by Mumbai 
Police or by specific permission in writting by Dy. Commissioner of Police (Operation), 
Brihanmumbai. 


4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs. of 38rd March 2021 till 24.00 hrs. 
of ist April 2021 unless withdrawn earlier. 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the 
Indian Penal Code, 1860. 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Station, Divisional ACsP., Zonal DCsP, Municipal 
Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 


Given under my hand and seal on the 23rd day of the February, 2021. 


CHAITANYA. 5., 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 


and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


भाग एक (को.वि.पु.)--१अ 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/१९८/२०२१.--- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हदीत विविध 
राजकोय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोचे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमणे हटविणे, 
तसेच नियोजित वसई-विरार महानगरपालिका निवडणूक इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता आहे ; 


ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय) पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा./अधि.प्रधान/ आदेश/३०/ 
२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (९) व (३) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तन, बसई, माणिकपुर, 
वालीव, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे ; 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त, 
(मुख्यालय), मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) ब (३) अन्वये जीवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे. 


शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
१. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकावयाची उपकरणे किंबा साधने जमा करणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
३. व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
४. सार्वजनिकरितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. 


५. सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून 
पडेल अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रर्दाशत करणे. 


६. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागू राहणार नाही. 


“जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे.” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. 
१, लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 
२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. 
४. सरकारी संस्था, शेक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 
५. पोलीस आयुक्‍त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 
६. सर्व शासकोय/निमशासकोय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण. 


सदर मनाई आदेश दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
Riel मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


विजयकांत सागर, 
मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१. मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ष्‌ 
जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर, जिल्हा यांजकडून 
शुद्धिपत्र 


क्रमांक एलएक्यू/एसआर-४८२.--महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ क्रमांक अजि/भूसं/कार्या-९/प्र.क्र. ६८३/ 
२०१२.---दिनाक ९ सप्टेंबर २०१९२, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-१, कोकण विभागीय पुरवणी, पुष्ठ क्रमांक २ बर मा. अपर 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या दिनांक ५ सप्टेंबर २०१२ च्या अधिसूचनेमधील अनसुचिमध्ये दुरुस्ती खालीलप्रमाणे 
वाचावी. 








याऐवजी असे वाचावे 
सार्वजनिक प्रयोजन-बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक प्रयोजन-बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 
“ अंशत: ” १३.४० मी. विकास नियोजन रस्ता ब अंशत: के-पश्‍चिम विभागातील अस्तित्वात असलेला १३.४० 
मनोरंजन मैदान या विकास योजना आरक्षित प्रयोजनासाठी मीटर पूर्व-पश्‍चिम रस्ता व अस्तित्वात असलेला 
भूसंपादन. उत्तर-दक्षिण रस्ता या विकास योजनेनुसारआरक्षित प्रयोजनासाठी 
जमिनीचे भूसंपादन. 
मिलिंद बोरीकर, 
मुंबई, जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१. मुंबई, उपनगर जिल्हा. 


BY THE COLLECETOR MUMBAI SUBURBAN DISTICT 
CORRIGENDUM 


No. LAQ/SR/482.—Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 No. AC/L.A./WS-9/ 
S.R. 683/2012, dated 1st September 2012. The correction made in the schedule appended to the 
notification dated 5th September 2012 published Maharashtra Government Gazette, part one, 
Konkan Division Supplement on page No. 4 by the Additional Collector, Mumbai Suburban 
District Should be read as follows :— 








In lieu of this Read as this 
Public purpose-Reserved as per Public purpose-Land Acquisition for 
development plan partly for 13.40 Meters existing 13.40 East-West road and existing 
road and partly for recreation ground of North-South Road in the K West ward of 
Municipal Corporation of Grater Mumbai. Municipal Corporation of Grater Mumbai. 





MILIND BORIKAR, 
Mumbai, Collector, 
dated 22nd February 2021. Mumbai Suburban District. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक एलएक्यू/एसआर/१०८.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकोय अधिसूचना, महसुल व वन विभाग क्रमांक संकोर्ण ११/२०१४/प्र.क्र. ७७/अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे को, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्‍टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 





आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे शिवणे बु., ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी येथील बुडीत क्षेत्र धरणतळ सांडवा प्रवेश व 
पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त, 
अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱयांचा उद्देश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता UN अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतु असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्ड स्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथस्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल. अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे. 


त्याअर्थी, आता उपरोक्‍त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेबतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी, राजापूर यांना प्राधिकृत केले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, राजापूर असे अधिसूचित करीत आहे को, बाधित क्षेत्रामध्ये 
भाकर सेवा संस्था, मु.पो. कोंड्ये, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी, यांच्याकडून भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४, मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण 
अभ्यास करण्यात येईल. 





अनुसूची 
प्रयोजन :- शिवणे, ल.पा. योजना, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी धरणतळ, बुडीत क्षेत्र, सांडवा, प्रवेश व पुच्छ कालव्यासाठी भूसंपादन. 
गावाचे नाव :-शिवणे बुद्रुक, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. 


एकूण क्षेत्र :-(हे. आर) २२.०२.०० 


































































































महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
| अनुक्रमांक | सव्हे नंबर/गट संपादन करावयाच्या क्षेत्राचा चतु:सिम 
क नंबर संपादन क्षेत्राच्या संपादन क्षेत्राच्या | संपादन क्षेत्राच्या | संपादन क्षेत्राच्या | 
| _ पूर्वसिमेस सर्व्ह | पश्‍चिम सिमेस | उत्तर सिमेस । दक्षिण सिमेस 
| नं,हि.नं. । सव्हेनं/हिनं. | were | सळ॑नं.हि-नं. 
काड" इ४/पपपे | इ४ड/५५ | हड/५० | इड/५० |  इ४/५६ 
२_ ४४/५७ । डॅड/५० | 4 | ५४/९, ¥¥/4o  ४४/६०४४/६१ 
२ ४४/५८ पे । , ४४/५६ ४४/६१ ४४/५८ ४८/१ । 
| weet |; | इडा TCC | ४८ 
4 ४४/६० | MYER | _५४/९ ४४/५७ ४४/६३ 
न ¥¥/83 ४४/६१ ४७/२ ४४/६० SUEY 
"७ | शइ४/६४पे | ४४/६१ _ ४७/२ | ४४/६३ ४७/९ 
प्र ४४/५० पै. | ४४/५५ | इ्डी५७ | ६५/६. | इड५८ | 
९ ४७/१पे | - ५३/२ ४७/२ ४७/८ 
|. १० _।  ह७/२ । शड । CMR | ४४/६० _ ४७/१ 
& ¥19/3 पे _ ४७/९ _ ४७/२ ¥¥/EX' | — ४७/९ 
१२ ४७/८ |  इ७/४ ४७/२ ४७/१ ४७/९ 
१२ ४७/९पै । ४७/५ ४९/४ | ४७/८ . ४७७ 
१४ ४७/१० पे ४७/७ _ ४७/९ | इट YEP 
१५ ४७/४ पे ४५/० ४७/८ ४७/९ ॥_४७९ | | 
१६ . | ४४७/७पै | 4xo | ४७१९० | Yur ४७/१० 
१७ ४७/११ ४७/१० ४७/९ igo । ४७/१० 
१८ ४८/१ ४७९ | ५०५ ४९/२ ४९/२_ 
a XR । डॅ७/९ । ५०५ । XR ४८/२ 
_ २० ।_  ४ॅट/ड | इ७/९ |. ७५०५ |. . ४८/२ - ४८/५ 
२! c/s ४९/९ ५०/५ ४८/४ | ४ॅटा६ 
२२ . |. ४८/६ | ४९/९ ५०/५ ४८/५ ४८/७ 





5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 





२२ 


४९/९ 





























































































































इ८/७ ५०/५ ४८/६ ४८/८ 
र्ड ¥C/C ४७/१० ५०/७ SC/\9 CIS 
२५ इ८/९ Si9/Ro ५०/८ S/o ड८/१० 
२६ ४८/१० ४७/१० ५०/९ ४८/९ ४८/११ 
9 इ८/१९ ४७/१० ५०/१० इ८/१० pe 
२८ ४९/१ ४७/९ ५०/५ ५०/४ ४९/२ 
२९ ४९/२ ४७/९ ५०/५ ४९/१ इ८/१ 
३० ५०/१ ४७/१ ५०/११ 43/3 ५०/२ 
३१ ५०/२ ४७/२ ५०/११ ५०/१ ५०/३ 
२३२ "५०/२३ ४७/८ ५०/१२ ५०/२ ५०/४ 
Ee 4o/¥ ४७/८ ५०/१२ ५०/२ ५०/४ 
3¥ ५०/५पेै VY ५०/१३ ५०/१२ ५०/७ 
34 4o/& U ४९/६ ५०/७ ५०/५ ५०/७ 
३६ ५०/७ पै डॅ८/८ ५०/८ ५०/५ ५०/८ 
३७ ५०/८ पै ४८/९ ५०/९ ५०/७ ५०/९ 
३८ ५०/९ पे ४८/१० ५०/९ ५०/८ ४८/१९ 
38 ५०/१० पै ४८/११ ५०/श४ Koff -._| 
vo ५०/११ पै ४९/२ ५५/१ ५५/९ ५०/५ 
डर ५०/१२पे ४७/४ - ५०/११ ५०/५ 
डर _ ५३/१ ¥\9/2 ५५/१ ५५/९ ५३/२ 
¥3 43/2 43/3 ५५/१ ५५/१ ५०/१ 
डड 43/3 43/¥ 43/2 43/2 SCR 
ran 43/¥ ¥\9/2 43/2 ४७/९ ४७/१ 
ड्‌ ५४/१९ ४४/४७ ७५४/२ ५५/१९ ४४/६० 
७ ५४/२ ५४/२  ५ुड/डॅ GU/2 QY¥/R 
2 uy /¥ ५४/३ ५५/९ Que ५५/१९ 
¥8 ¥w/ER ४४/५८ ४४/६० ४४/५७ ४४/६४ 
५० ५५/१पे ५४/१ ५५/२ ६४/७ 43/2 
५१ ५५/रपे ५५/१ ६४/१४ ६४/९४ ५०/१२ 
५२ ६४/शपे ६४/२ ६४/४ a ६४/ड 
५२ ६४/२ पै ६५/० GX) ६४/१ ६४/५ 
res &X/¥ t ६४/२ ६ड/७ | - | हड/५ 
५५ ६४/७ पे ६४/५ ६४/९ ६४/ड ५५/१ 
५६ ६४/९ पै ६४/७ ६४/१४ ६४/७ ५५/१ 
५७ ६४/५ ६४/२ ६४/७ ६ड/ड ७१/७ 
ष्ट ६५/६पे ४४/५० ६४/२ ६४/२ ६४/५० 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 















































५९ ६४/९३ पे ६४/९४ ६४/९४ BSRY ६४/१९१ 
६० ६ड/श्ड ६४/९ ६४/९२ ६४/१९ ५५/२ 
द्र ७्श ६३/० ५५/१ ६४/५ ५४/४ 
६२ ४४/५६ पै ४४/५५ ४ ४/५ Cw/% WC/EC 
&3 ¥C/3 ४७/९ ५०/५ ४८/१ ४९/४ 
aM GER ५४/१९ ५४/३ ५५/९ WO/R 
६५ &2 ६५/६ ७१ ६५/२ ४ ४/५० 
प्रविण खाडे, 
राजापूर, उप विभागीय अधिकारी, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१. राजापूर. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२ 





Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक उचिशा/पोल-२/ज.बं.आ./१४४/२०२०.--रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व प्रसार रोखण्यासाठी शासन आदेशानुसार 
सोबत जोडलेल्या “ परिशिष्ट-अ ” मधील उपाययोजना अंमलात आणणे व “ परिशिष्ट-ब ” मधील बाबी/कार्ये हे नियंत्रित वापरामध्ये सुरू 
ठेवण्याबाबत आदेशित करत आहे. 


सदर आदेशाचा अंमल रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजलेपासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत 
(दोन महिन्यापेक्षा जास्त नाही इतक्या कालावधीसाठी किंवा सदर आदेश तत्पुर्वी मागे घेण्यात येतील अशा कालावधीपर्यंत) अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही ब शिक्क्‍्यानिशी निर्गमित केला आहे. 
“ परिशिष्ट-अ ” 
कोव्हिड-१९- च्या प्रतिबंधासाठी उपाययोजना 
(कोव्हिड-१९- च्या व्यवस्थापनाबाबतचे राष्ट्रीय निर्देश) 
१. सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी आणि प्रवास करतेवेळी मास्क, चेहरा झाकावयाचे साधन वापरणे बंधनकारक राहील. 


२. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी तसेच वाहतुकी दरम्यान सर्व नागरिकांनी सामाजिक अंतराचा निकष पाळणे बंधनकारक असेल. दुकानामध्ये/ 
दुकान परिसरामध्ये ५ पेक्षा जास्त व्यक्‍ती/ग्राहक यांना गदी करणेस प्रतिबंध असेल. तसेच उपस्थित असलेल्या व्यक्‍ती/ग्राहकांमध्ये ६ फुटापेक्षा 
जास्त अतंर राखणे बंधनकारक राहील. 


३. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच कामाच्या ठिकाणी थुंकणे हे दंडनिय असेल व त्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कायद्यानुसार 
दंडात्मक कारवाई केली जाईल. 


४. सार्वजनिक ठिकाणी दारू, पान, तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्यास व थुंकण्यास प्रतिबंध राहील. 
कामाच्या ठिकाणांबाबतचे अतिरिक्‍त निर्देश 


५. घरातून काम (Work from Home) जेथे शक्‍य असेल तेथे घरी राहून काम करण्याचा अवलंब करावा. कामाची ठिकाणे, 
कार्यालये, दुकाने, बाजारपेठ आणि औद्योगिक ब व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामाच्या वेळात योग्य ते अंतर ठेवावे जेणेकरून गर्दी होणार नाही. 


६. कार्यालये/आस्थापनामधील सर्वं प्रवेश व बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी तसेच कार्यालयातील सार्वजनिक ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग/हंड 
वॉश/संनिटायझर हे उपलब्ध करून घ्यावे. 


७. कामाच्या ठिकाणाचे सार्वजनिक सुविधांचे आणि मानवी संपर्कात येणारी सर्व ठिकाणी जसे कौ, दरवाजाचे हँडल आदींचे दोन 
पाळ्यादरम्यान तसेच वारंवार निर्जंतृकोकरण करणे बंधनकारक राहील. कामगारांना सतत हात धुणे बंधनकारक राहील. 








८. कामाच्या ठिकाणी सर्व नागरिकांनी कामगारामधील पुरेसे अंतर, कामाच्या वेळादरम्यान पुरेसे अंतर, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या 
जेवणाच्या वेळामध्ये सामाजिक अंतराचा नियम पाळणे बंधनकारक राहील. 


प्रतिबंधीत क्षेत्र 


९. महाराष्ट्र शासनाचे आदेश दिनांक १९ मे २०२० आणि दिनांक २९ मे २०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्राची वर्गवारी पुढील 
आदेशापर्यंत कायम राहील. 


१०. प्रतिबंधीत क्षेत्र निश्‍चित करण्याबाबत व त्या क्षेत्रातील नियमनाबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
मार्गदर्शक तत्वे पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ १९ 


"परिशिष्ट-ब" 
नियंत्रित वापरामध्ये सुरु ठेवण्याच्या बाबी / कार्ये 
1. खालील बाबींना / क्षेत्रांना सशर्त परवानगी असेल - 

* हॉटेल्स/ फूड कोर्टस्‌ / रेस्टॉरंटस्‌ आणि बार आस्थापनेच्या क्षमतेच्या 50% क्षमतेसह किंवा स्थानिक प्रशासनाने 
ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे सुरू राहतील. सदर आस्थापना सुरु करणेसाठी घ्यावयाच्या आवश्यक दक्षतेबाबत 
पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडून दिलेल्या मार्गदर्शन सुचनांचा अंमल करणे बंधनकारक राहीत्र. 

2. ऑक्सिजन उत्पादन व वाहतक करणाऱ्या वाहनांच्या हालचालीस कोणत्याही प्रकारचे वेळेचे बंधन असणार नाही. 
तसेच ऑक्सिजनच्या उत्पाटन आणि पुरवठ्यावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहींत. 
3. सर्व प्रकारची जिवनावश्यक वस्तू असलेली दुकाने / आस्थापना या पूर्वी दिल्रेल्या आदेशामध्ये नमूद 

असलेप्रमाणे यापुढेही सुरू राहतील. 

4. शाळा, महाविद्यालयामध्ये ऑनलाईन शिक्षण तसेच दुरध्वनीद्वारे मार्गदर्शन आणि यासंबंधित सर्व कामकाज 
करणेकामी 50% शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गास उपस्थित राहणेस परवानगी असेल. याबाबतीत आरेग्य 
आणि सुरक्षितता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने शात्रेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित केल्ली जाणारी 
कार्यपध्दती व सूचना पाळणे बंधनकारक राहील. 

5. कौशल्य व उदयोजकता विषयक प्रशिक्षणासाठी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्था, औद्‌योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ किंवा राज्य कौशल्य विकास अभियान किंवा भारत सरकार / महाराष्ट्र 
सरकार यांचेकडे नोंदणीकृत असलेल्या अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रे सुरु राहतील. राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु 
व्यवसाय विकास संस्था, भारतीय उद्योजक संस्था आणि त्यांच्या प्रशिक्षण प्रदात्यांना देखील परवानगी असेल. 
यासंबंधी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचेकडून निर्गमित करणेत आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

6. उच्च शिक्षण संस्थामध्ये दुरस्थ शिक्षणाद्वारे अध्यापनाचे कार्य सुरु राहील व त्यास प्रोत्साहन दिले जाईल असे 
पहावे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन अक्ष्यासक (Ph.D.) आणि विज्ञान / तंत्रज़ान शाखेचे पदव्युत्तर विद्यार्थी 
शिक्षण घेत असून, ज्यांना त्यांच्या शिक्षणाचा भाग म्हणून प्रयोगशाळा / प्रायोगिक कामे यांचा वापर करणे गरजेचे 
आहे, अशा उच्च शिक्षण संस्था या कारणासाठी सुरु राहतील. 

अ) केंद्रीय अर्थसहाय्यीत उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमुख, विद्यार्थ्यांना खरोखर प्रयोग शाळा / प्रायोगिक कामाची 
आवश्यकता आहे, याची खात्री करतील. 

ब) इतर सर्व उच्च शिक्षण संस्था जसे की, राज्य विद्यापीठे, खाजगी विद्यापीठे इत्यादी, याठिकाणी केवळ 
संशोधन अक्ष्यासक (Ph.D.) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रवाहातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यासाठी प्रयोगशाळा / 
प्रायोगिक कामे यासाठी परवानगी असेल. 

याबाबत कोविड-19 चा जिल्हयातील प्रादुर्भाव विचारात घेऊन उच्च शिक्षण विभाग ज्या मार्गदर्शक 
सूचना देतील त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

7. सर्व शासकीय आणि खाजगी वाचनालये कोव्हीड - 19 विषयक मार्गदर्शक सूचना जसे की, सामाजिक अंतर, 
निर्जतुकीकरण .याबाबींचे पालन करुन. सुरू करणेस परवानगी राहील. त्यासंबंधाने उच्च आणि तंत्रशिक्षण 
विभागाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

8. विवाह, इतर वैयक्तिक कोटुंनिक कार्ये व त्यासंबंधी संलग्न मेळावा यामध्ये 50 च्या मर्यादेत व्यक्‍तींना एकत्रित 
उपस्थित राहता येईल. तसेच, अंत्यसंस्कार आणि त्याअनुषंगाने निगडीत विधी कार्यास, 20 च्या मर्यादेत व्यक्‍तींना 
एकत्रित उपस्थित राहता ase. 

9. मनोरंजनासाठी व करमणूक हेतूने बागा, उद्याने, सार्वजनिक मोकळी ठिकाणे खुली राहतील. 

10. बिझनेस टू बिझनेस विषयक प्रदर्शनास (केवळ प्रतिबंधीत क्षेत्राच्या बाहेर) परवानगी राहील, याबाबत उद्योग 
विभागाकडून निर्गमित केल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

11. स्थानिक आठवडा बाजार' (जनावरांच्या बाजारासह) केवळ प्रतिबंधीत क्षेत्राच्या बाहेर सुरु करणेस परवानगी राहील. 
याबाबत स्थानिक, नागरी / ग्रामीण प्रशासनाने HAT विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या 


——— 
कापणी ddldd (10. नगर. नकाच WIG 




















भाग एक (को.वि.पु.)--२अ 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गून २०-२६, शके १९४२ 


12. गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे । गर्दी रोखण्यासाठी सर्व मार्केटस्‌ । दुकाने अतिरिक्‍त दोन तास म्हणजेच सकाळी 09.00 वा. 
ते Wat 09.00 वा. पर्यंत सुरु राहतील. (प्रतिबंधीत क्षेत्रे वगळून) 

13. रत्नागिरी जिल्हयातील कंटेनमेंट झोनबोहेरील "व्यायामशाळा" (Gymnasiums) या सुरू राहतील. तथापि ,यासंबंधी 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडून निर्गमित करणेत आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पात्रन करणे बंधनकारक 
राहील. 

14. रत्नागिरी जिल्हयातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील जलतरण तलाव (Swimming Pools) राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
स्तरावरील खेळाडूंना प्रशिक्षणाकरीता सुरू ठेवणेस परवानगी राहील. तथापि, यासंबंधी क्रीडा व युवा कार्य विभाग, 
भारत सरकार यांचेकडून निर्गमित करणेत येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

15. रत्नागिरी जिल्हयातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील योगा प्रशिक्षण केंद्र सूरु ठेवणेस परवानगी राहील. तथापि, यासंबंधी 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडून निर्गमित करणेत येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पात्रन करणे बंधनकारक राहील. : 

16. सर्व प्रकारचे इन डोअर गेम्स जसे बॅडमिंटन, टेनिस, स्क्वॅश, नेमबाजी (Indoor Shooting Range) इत्यादींना : 
शारिरीक अंतर व स्वच्छतेचे सर्व नियम पाळून सुरु ठेवणेस परवानगी राहील. 

17. रत्नागिरी जिल्हयातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील सिनेमा हॉल । थिएटर / मल्टीप्लेक्सेस / नाटयगृहे इ. त्यांच्या आसन 
क्षमतेच्या 50% क्षमतेसह सुरू ठेवणेस परवानगी राहील. परंतु सिनेमा हॉल । थिएटर | मल्टीप्लेक्मेस / नाटयगृहे : 
इ. मध्ये खाद्य पदार्थ नेण्यास प्रतिबंध राहील. तथापि, सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि स्थानिक प्राधिकारी 
यांचेकडून निर्गमित करणेत येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पाल्रन करणे बंधनकारक राहील्र. 

18. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रतिबंधीत क्षेत्रा बाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे 
खुली करणेसाठी या कार्यालयाकडील दिनांक 16 नोव्हेंबर, 2020 रोजीच्या आदेशामधील "परिशिष्ट-1" मध्ये नमुद ' 
मानक कार्यप्रणाल्ली / मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पात्रन करंणेच्या अटीस अधीन राहून परवानगी राहील. सदर 
प्रतिबंधीत क्षेत्रा बाहेरील धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळांच्या वेळेबाबत संबंधीत विश्वस्त । मंडळ / अधिकारी यांनी 
निर्णय घेणेचा आहे. मास्क परिधान करणे, शारिरिक आंतराचे पात्रन करणे, थर्मल स्क्रिनिंग करणे आणि वारंवार . 
हात धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहील. 

19. रत्नागिरी जिल्हयातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेर जल क्रीडो, नौकाविहार इत्यादी पाण्यातील उपक्रमांना सुरू करण्यास 
परवानगी देण्यात येत आहे. तथापि, यासंबंधी ag विभाग (बंदरे) यांचेकडून निर्गमित करणेत येणाऱ्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे पात्रन करणे बंधनकारक राहीत्र. 

20. रत्नागिरी जिल्हयातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेर मनोरंजन / करमणूक पार्क, इन्डोअर मनोरंजन उपक्रम, पर्यटन स्थळे 
आणि तत्सम ठिकाणी सुरू करण्यास परवानगी राहील. तथापि, यासंबंधी पर्यटन विभाग यांचेकडून निर्गमित करणेत 
येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक TEN. 

यापूर्वी वेळोवेळी परवानगी दिलेल्या बाबी । क्षेत्रे पूर्ववत सुरु. राहतीले. तसेच कोरोना बाधित क्षेत्रात । 
(Continment Zone) वरील नमुद बाबी लागू राहणार नाहीत. 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा, 


रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ 3 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक एनपीए-२८०१/३/२०१३/२०२१/६०३.--- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ब औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
(१९६५ चा महा. ४०) च्या कलम ९, पोट-कलम (२) अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन, कोकण 
विभाग, नवी मुंबई यांनी केलेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ कोकण विभागीय पुरवणी दिनांक १५ जानेवारी २०२१ 
चे शासन राजपत्रान्ववे कुडाळ नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निबडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत :-— 


(१) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या १ 


(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


(अ) अनुसूचित जाती o8 
(ब) अनुसूचित जमाती ०० 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग ol 


(3) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) ०९ 


(४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैको वरील क्रमांक २ (अ) (ब) व (क) येथील जागांमध्ये 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालिलप्रमाणे राहील.-- 


(अ) अनुसूचित जाती ०० 
(ब) अनुसूचित जमाती ०० 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ०३ 
(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०६ 


(अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा बजा ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा) 


त्याअर्थी आता मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र. रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.९/का.०६, दिनांक १८ जानेवारी २०२१ 
तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी के. मंजुलक्ष्मी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्रियांसह) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 








अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नावा प्रभागाची व्याप्ती प्रभागाची सिमा आरक्षणाची स्थिती 
असल्यास किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे (अनु.जाती/अनु. जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून) 
(१) (२) (३) (४) (५) 
प्रभाग क्र. ९  कविलकाटे कविलकाटे उत्तर :- बांबुळी गावाची हद्द नागरीकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या मस्जिद मोहल्ला पूर्व ::- भंगसाळ नदी प्रवर्ग महिला 
एकूण १०७६ अंशतः: दक्षिण :- रेल्वे स्टेशन रोड व वहाळ 
अजा. 00 पश्‍चिम :- कविलगावाची हद्द 
अ.ज. ०० 
प्रभाग क्र. २ भैरववाडी भैरववाडी उत्तर :- भंगसाळ नदो नागरीकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या 'पानबाजार भागशः पूर्व :- TTS नदी प्रवर्ग महिला 
एकूण १०८७ दक्षिण :- कौसर खान घर ते राजश्री कॉप्लेक्स ते 
अ.जा. ४९ डॉन बॉस्को व बाबा चांद दर्गा ते अँप्रोच रोड 
अ.ज. ०० पश्‍चिम :- वहाळ 
प्रभाग क्र. ३ लक्ष्मीवाडी लक्ष्मीबाडी उत्तर :-  भंगसाळ नदी नागरीकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या wa: = Frees नदी प्रवर्ग 
एकूण १०१३ दक्षिण :- विठ्ठल मंदिरकडील अंतर्गत रस्ता ते हायवे 
अ.जा. १७ व सुलोचना मडवळ घर ते वहाळापर्यंत 
अ.ज. ०८ पश्‍चिम :- वहाळ 
प्रभाग क्र. ४ बाजारपेठ बाजारपेठ उत्तर :- बाबा aR दर्गा ते अप्रोच रोड व डॉन बॉस्को सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या UMS भागशः पूर्व :- वहाळ 
एकूण १०८६ दक्षिण :- आयेशा कॉम्प्लेक्सकडील अंतर्गत रस्ता 
अ.जा. ३९ ते दत्तमंदिर रस्ता 
अ.ज. ०५ पश्‍चिम :- मारुती मंदिरकडील अंतर्गत रस्ता 
प्रभाग क्र. ५ कुडाळेश्वरवाडी कुडाळेश्वरवाडी उत्तर :-  कन्याशाळा ते कुडाळेश्वर मंदिरकडे जाणारा  ----- 
लोकसंख्या शिवाजीनगर रस्ता 
एकूण १०६५ अंशत: पूर्व :- वहाळ 
अ.जा. २२ दक्षिण :- कसबेकर घर ते वहाळापर्यंत 
अ.ज. ०० पश्‍चिम :- कुडाळेश्वरवाडी अंतर्गत रस्ता ते नाईक 
घरापर्यंत 
प्रभाग क्र. ६ गांधी चौक बाजारपेठ SR राजश्री कॉम्प्लेक्स ते डॉन बॉस्को सर्वसाधारण महिला 
लोकसंख्या प्रभाबळकरवाडा पूर्व :-  मारुतो मंदिकडील अंतर्गत रस्ता व 
एकूण ९८८ बाजारपेठ रस्ता ते धुरी यांचे घराजवळ 
अ.जा. ५० जाणारी पाणंद 
अ.ज. ०२ दक्षिण :- जिजामाता चौक व मालवण रस्ता 


पश्‍चिम :- गांधी चौक रस्ता 








(2) (2) (3) (४) (५) 





प्रभाग क्र. ७ आंबेडकर नगर आंबेडकर नगर उत्तर :- वहाळ नागरीकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या माठेवाडा भोसलेबाडी पूर्व :- कुडाळ मुख्य रस्ता प्रवर्ग 
एकूण अंशतः माठेवाडा दक्षिण :- माठेवाडा अंतर्गत रस्ता 
९६९ अंशतः ते पांडुरंग हरी अपार्टमेंट पर्यंत 
अ.जा.४२३ पश्‍चिम :- वहाळ 
अ.ज. ११९ 
प्रभाग क्र. ८ मस्जिद मस्जिद मोहल्ला उत्तर :- रेल्वे स्टेशन रोड सर्वसाधारण- महिला 
लोकसंख्या मोहल्ला करोलवाडी पूर्व :- वहाळ 
एकूण ९६७ करोलवाडी तुपटवाडी दक्षिण :- तुपटवाडी अंतर्गत रस्ता 
अ.जा. ०० तुपटवाडी पश्‍चिम :- रेल्वे लाईन 
अ.ज. ०४ 
प्रभागक्र. ९  नाबरवाडी गोधडवाडी उत्तर :- तुपटवाडी अंतर्गत wT TF ------ 
लोकसंख्या नाबरवाडी कविलगांव अंतर्गत रस्ता 
एकूण ९९० दत्तनगर पूर्व :- रेल्वे लाईन व वहाळ 
अ.जा. ३६ दक्षिण :- नेरुरची हद्द ते दांडेकर घर 
अ.ज. ०० ते रेल्वेलाईन ते परुळेकर घरापर्यंत 
पश्‍चिम :- नेरुरची हद्द 
प्रभाग क्र. १९७ केळबाईवाडी  केळबाईवाडी उत्तर :- तुपटवाडी बंधारा सर्वसाधारण- महिला 
लोकसंख्या औदुंबरनगर पूर्व :- तुपटबाडी बंधारा ते 
एकूण ९९८ केळबाईवाडी रस्ता व 
अ.जा. ७९ केळबाईवाडी रस्ता ते 
अ.ज. १ रामेश्वर कॉम्प्लेक्सकडील रस्ता 


दक्षिण :- केळबाईवाडी स्मशानभूमी ते 
गणेशनगर इंद्रप्रस्थनगर अंतर्गत नाला 


पश्‍चिम :- वहाळ 
प्रभाग क्र. १६ वाघसावंत टेंब वाघसावंत टेंब उत्तर :- केळबाईवबाडी रस्ता अनुसूचित जाती 
लोकसंख्या गणेशनगर गणेशनगर We :- केळबाईवाडी रस्ता 
एकूण ९७० पोलीस अंतर्गत नाला ब मालवण रस्ता 
अ.जा. १३५ स्टेशनसमोरील ते मठ घोडगे राज्य मार्ग 
अ.ज. ०२ भाग दक्षिण :- पल्लवी प्रिंटींग कच्चा रस्ता 


ते इंद्रप्रस्थनगर रस्ता 

पश्‍चिम :- केळबाईवाडी रस्ता ते 

रामेश्वर कॉम्प्लेक्स ब पाटणकर हॉस्पिटल 
ते इंद्रप्रस्थनगर गणेशनगर नाला 


प्रभाग क्र. १ हिंदु कॉलनी हिंदु कॉलनी उत्तर :- जिजामाता चौक ते सर्वसाधारण- महिला 
लोकसंख्या पोलीस लाईन शिवाजीनगर कुडाळेश्वर मंदिरकडे 
एकूण ११४२ जडये चाळ परिसर जाणारा रस्ता व कुडाळेश्वर 
अ.जा. ४७ मंदिरकडे जाणारा रस्ता ते 
अ.ज. २० कसबेकर घर ते अंतर्गत वहाळ 
पूर्व :- वहाळ 


दक्षिण :- कुडाळ सावंतवाडी रस्ता 
पश्‍चिम :- कुडाळ मुख्य रस्ता 





१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 








(2) (2) (3) (४) (५) 
प्रभाग क्र. १३ श्रीरामवाडी लक्ष्मीबाडी भागश: उत्तर :- लक्ष्मीबाडी येथील विठ्ठल मंदिर  111-5----- 
लोकसंख्या श्रीरामवाडी अंतर्गत रस्ता ते हायवे ते भंगसाळ नदीपर्यंत 
एकूण ११४५ पूर्व :- भंगसाळ नदी 
अ.जा. १३ दक्षिण :- हायवे ते एम.आय.डी.सी. 

अ.ज. ०५ रस्ता ब हायवे ते भंगसाळ नदी 

पश्‍चिम :- अंतर्गत नाला व हायवे - 
प्रभाग क्र. ९१४ अभिनवनगर  अभिनवनगर उत्तर :- पल्लवी Hed कडील अंतर्गत ------ 
लोकसंख्या बिडठलवाडी रस्ता ते नाला व सावंतवाडी रस्ता 


एकूण ९९७ 
अ.जा, 219 
अ.ज. ०६ 


प्रभाग क्र. १५ मधली 
लोकसंख्या कुंभारवाडी 
एकूण १०९३ खालची 
अ.जा. ९९ कुंभारवाडी 
अ.ज. १० 


प्रभाग क्र. ५६ एम.आय.डी.सी. 


लोकसंख्या परिसर 
एकूण ११३६ 

अ.जा. ६० 

अ.ज, १५ 


प्रभाग क्र. १७ सांगिडबाडी 


ओंकारनगर भागशः 


मधली कुंभारवाडी 
खालची कुंभारवाडी 
इंद्रप्रस्थनगर 


वेंगुर्लेकरवाडी 
एम.आय.डी.सी. 
बरची कुंभारवाडी 


सांगिडंबाडी 


पूर्व :- तहसिलदार कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता 

ते सांगिडेंवाडी गावाची हद्द 

दक्षिण :-एम.आय.डी.सी. रस्ता व 

वेंगुर्ले रस्ता ते सांगिडेंबाडी गावाची हद्द 

पश्‍चिम :- नाला ब कुंभारवाडी अंतर्गत रस्ता - 
उत्तर :- नेरुर हद्द ते दांडेकर घर सर्वसाधारण- महिला 
ते रेल्वेलाईन ब परुळेकर घर 

पूर्व :- अंतर्गत नाला व इंद्रप्रस्थनगर रस्ता 

दक्षिण :- नेरुर हद्द ते तावडे घराकडील 

अंतर्गत रस्ता ते कुंभारवाडी अंतर्गत रस्ता 
पश्‍चिम :- नेरुरची हद्द 


उत्तर :- एम.आय.डी.सी. 

रस्ता व नेरुर हद्द ते तावडे घर 
अंतर्गत रस्ता ते कुंभारवाडी रस्ता 
पूर्व :- सांगिडे गावाची हद्द 

दक्षिण :- पिंगुळीची हद्द 

पश्‍चिम :- नेरुरची हद्द 


उत्तर :- विडठलबाडी व एम.आय. डी.सी. कडे नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 





लोकसंख्या उद्यमनगर परिसर जाणारा रस्ता ते हायवे व हायवे ते भंगसाळ महिला 
एकूण ११२८ नदीपर्यंत 
अ.जा. २७ पूर्व :- भंगसाळ नदी 
अ.ज. ०८ दक्षिण :- गुढीपूरची हद्द 
पश्‍चिम :- तहसिल कार्यालयाकडील अंतर्गत 
रस्ता व सांगिर्डे गावाची हद्द . 
सिंधुदुर्ग, के. मंजुलक्ष्मी, 
दिनांक ३ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ १ 


BY THE COLLECTOR, SINDHUDURG DISTRICT 
Order 

No. NPA-2801/3/2013/2021/603.—Whereas, the Regional Director of Municipal Administration 
and Divisional Commissioner, Konkan Division Navi Mumbai by Government Gazette, dated 15th 
January 2021 issued under sub-section (2) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965 ) has fixed for the Kudal 
Nagar Panchayat, the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved 
for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward class of Citizens and Women 
(including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes and the Backward class of citizens) as shown below :— 


1. The number of Councillors to be elected 11 


2. The number of seats to be reserved 


(a) for the Scheduled Castes 01 
(b) for the Scheduled Tribes 00 
(c) for the Backward Class of Citizens 05 


3. The total number of seats to be reserved for 
Women (including the number of seats reserved 09 
for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 


4. Out of seats at serial number 3, the number of 
seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
as shown in item at serial number 2 (a), (b) and (c) 
respectively, are as under— 


(a) for the Scheduled Castes 00 
(b) for the Scheduled Tribes 00 
03 


(c) for the Backward class of citizens 


5. Number of seats reserved for women as General 
Category (number of seats at serial number 3 minus 06 
number of seats at serial number 4) 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by order No. रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र.९/ 
का.०६, दिनांक १८ FTAA २०२१ of the State Election Commission, Maharashtra read with 
sub-section (1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965 ) I, K. Manjulekshmi, Collector Sindhudurg 
hereby fix the number and extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be 
divided and specify the ward in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, the Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown 
in the schedule to this order. 


भाग एक (को.वि.पु.)--३ 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


This order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this order :— 








WardNo. Nameof the Extent of Boundaries of Ward Ifthe seat is reserved, for 
ward, ifany the ward whom i.e. whether for 
SC, ST, BCC or for women 
including SC Women, 
ST Women or BCC Women) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
WardNo.1 Kavilkate Kavilkate North: Boundries of Bambuli Village Reserved for 
Population Masjid East : Bhangasal River Backward class of 
Total 1076 Mohalla South : Railway Station Road and Vahal Citizens (Women) 
sc 00 Partly West : Boundries of Kavilgaon Village 
ST 00 
Ward No.2 Bhairavwadi Bhairavwadi North: Bhangasal River Reserved for 
Population Panbajar East : Bhangasal River Backward class of 
Total 1087 Partly South: Kousar Khan House to Citizens (Women) 
sc 49 Rajashree Complex to Don Bosco 
ST 00 and Baba Chand to Approach Road 
West : Vahal 
Ward No.3 lLaxmiwadi lLaxmiwadi North: Bhangasal River Reserved for 
Population East : Bhangasal River Backward class of 
Total 1013 South : Vitthal Mandir internal Road Citizens 
SC 17 to Highway and Sulochana Madaval 
ST 08 House to Vahal 
West : Vahal 
Ward No.4 + Bajarpeth Bajarpeth North: Baba Chand Dargato Aproachroad Reserved for 
Population Panbajar to Don Bosco Women 
Total 1086 Partly East : Vahal (General) 
sc 39 South : Ayesha Complex Internal Road to 
ST 05 Datta Mandir Road 
West : Maruti Mandir Internal Road 
Ward No.5 Kudaleshwar Kudaleshwar North: GirlSchoolToKudaleshwar जज .... 
Population Wadi Wadi Temple Road 
Total 1065 Shivajinagar East : Vahal 
So 8622 Partly South : Kasabekar House to Vahal 
ST 00 West : Kudaleshwarwadi internal Road 
to Naik House 
Ward No. 6 Gandhi Bajarpeth North : Rajashree Complex to Don Bosco Reserved for 
Population Chowk Prabhaval- East : Maruti Mandir Internal Road and Women (General) 
TotaL 988 karwada Bajarpeth Main Road to Dhuri Panand 
SC 50 South : Jijamata Chowk and Malvan Road 
ST 02 West : Gandhi Chowk Road 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 8 





(1) (2) (3) (4) (5) 





Ward No.7 Ambedkar Ambedkar North : Vahal Reserved for 
Population Nagar Nagar East : Kudal Main Road Backward class 
Total 969 Mathewada Bhoslewadi South: Mathewada internal Road to of Citizens 

SC 423 Partly Mathewada Pandurang Hari Apartment 

ST 11 Partly West : Vahal 

Ward No. 8 Masjid Masjid North : Railway Station Road Reserved for 
Population Mohalla Mohalla East: Vahal Women (General) 


Total 967 Karolwadi Karolwadi South: Tupatwadi internal Road 
sc 00 Tupatwadi Tupatwadi West : Railway Line 
ST 04 


Ward No.9 Nabarwadi Nabarwadi North: Tupatwadi Internal Road and 


Population Dattanagar Kavilgaon Road 
Total 990 Godhadwadi East : Railway line and Vahal 
SC 36 South : Boundry of Nerur to Dandekar 
ST 00 House to Railway line to Parulekar House 

West : Boundry of Nerur - 
Ward No. 10 Kelbaiwadi Kelbaiwadi North: Tupatwadi Bandhara Reserved for 
Population Audumbar East : Tupatwadi Bandhara to Kelbaiwadi Women (General) 
Total 998 Nagar Road and Kelbaiwadi Road to Rameshwar 
sc 79 complex Road 
ST 21 South : Kelbaiwadi Smashan Bhumi to 

Ganesh Nagar Indraprasth Nagar Nala 

West : Vahal 
Ward No. 11 Waghsawant Waghsawant North: Kelbaiwadi Road Scheduled 
Population Temb Temb East: Kelbaiwadi Internal Nala Caste 
Total 970 Ganesh- Ganesh- and Malvan Road to Math Ghotage State Road 
SC 15 nagar nagar South : Pallavi Printers Internal Road to 
ST 02 Police Indraprasth Nagar Road 

Station West : Kelbaiwadi Road to Rameshwar 
behind Complex and Patankar Hospital to Indraprasth- 

nagar, Ganesh Nagar Road 
Ward No. 12 Hindu Hindu North : Jijamata Chowk to Shivajinagar Reserved for 
Population Colony Colony Kudaleshwar Mandir Road and Kudaleshwar Women 
Total 1142 Police Line Mandir Road to Kasabekar toInternal Vahal (General) 
SC 47 Jadye Chowl East : Vahal 
ST 20 South : Kudal Sawantwadi Road 


West : Kudal Main Road 


Ward No. 18 Shreeram Laxmiwadi North : Laxmiwadi Vitthal Mandir Internal 


Population wadi Partly Road to Highway to Bhangsal River 
Total 1145 Shreeram- East : Bhangsal River 

sc 18 wadi South : Highway to M.I. D. C. Road and 
ST 05 Highway to Bhangsal River 


West : Internal Nala and Highway 





भाग एक (को.वि.पु.)--३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 





(1) (2) (3) (4) (5) 





Ward No. 14 Abhinav- Abhinavnagar North : Pallavi Printers Internal Road 


Population nagar Vitthalwadi to Nalaand Sawantwadi Road 

Total 997 Omkarnagar East : Tahasil Office Internal Road to Boundry 
sc 87 Partly of Sangirde Wadi 

ST 06 South : M. 1. D. C. Road and Vengurla Road 


to Boundry of Sangirdewadi Village 
West : Nala and Kumbharwadi Internal Road 


Ward No.15 Madhali Madhali North : Nerur Boundry to Dandekar House to Reserved for 
Population Kumbharwadi Kumbhar- Railway line to Parulekar House Women 
Total 1093 Khalchi wadi Khalchi East: Internal Nala and Indraprasthnagar (General) 
SC 99 Kumbharwadi Kumbhar Road 
ST 10 wadi South : Boundry of Nerur To Tawade House 

Indra- Internal Road to Kumbharwadi Internal Road 

prasthnagar West : Boundry of Nerur 


Ward No. 16 M.ID.C. Vengurlekar North: M.I.D.C. Road and Nerur Boundry 





Population Area Wadi to Tawade house Internal Road to Kumbhar- 
Total 1136 M.L.D.C. wadi Road 
sc 60 Varchi East: Boundry of Sangirde Village 
ST 15 Kumbhar- South : Boundry of Pinguli Village 
wadi West: Boundry of Nerur Village 
Ward No. 17 Sangirdewadi Sangirdewadi North: Vitthalwadi and M.I.D.C. Road to Reserved for 
Population Udyamnagar Highway and Highway to Bhangsal River Backward 
Total 1128 Area East : Boundry of Bhangsal River class of 
SC 27 South : Boundry of Gudhipur Village Citizens 
ST 08 West : Tahsil Office Internal Road and Boundry (Women) 
of Sangirdewadi Village 
Sindhudurg, K. MANJULEKSHMI, 


dated the 38rd March 2021. Collector, Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ २१ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 
(Under Section 144 of Criminal Procedure Code, 1973) 


No. CP/XI (6)/144/(Prohibitory Order)/2021.— Whereas, in exercise of powers, conferred 
under Section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897, read with all other enabling provisions of 
the Disaster Management Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide 
notification No. DMU/2020/CR 92/DisM-1, dated 24th February 2021 to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of COVID-19 virus, to extend the Lockdown in the 
entire State of Maharashtra further till midnight of 31st March 2021 ; 


2. Whereas, in the aforementioned notification, Government of Maharashtra issued direction 
that the guidelines issued vide order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 to 
Operationalize MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase-wise opening, will 
remain in force till 31st March 2021 for containment of COVID-19 epidemic ; 





3. Whereas, in the aforementioned notification the Government of Maharashtra has directed 
that the activities already allowed and permitted from time to time shall be continued and all 
earlier order shall be aligned with that order and shall remain in force upto 31st March 2021 ; 


4. Therefore, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/sec 144 of the Criminal Procedure 
Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police Greater Mumbai’s Order dated 23rd 
December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), 
with a view to prevent danger to human life, health or safety, do hereby, promulgate an order 
under section 144 Cr.PC, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai 
to maintain the Social Distancing Norms (minimum of 6 feet of distance), use of face coverings 
and to observe the directions issued by The Government of Maharashtra vide Order No. DMU/ 
2020/CR.92/DisM-1, dated 30th September 2020, No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 14th October 
2020, Order No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th October 2020 order No. DMU/2020/CR 92/ 
DisM-1, dated 27th November 2020, Order No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th December 
2020, No. DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29th January 2021 and No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, 
dated 24th February 2021 regarding Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown 
(MISSION BEGIN AGAIN) and such other orders issued by the competent authorities in this 
behalf. 


5. The Zonal DCsP in emergent/special cases are empowered to grant exemption/ 
permission. 


6. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, 
Greater Mumbai, with effect from 00-01 hours on 1st March 2021 and ending at 24-00 hours on 
31st March 2021 unless withdrawn earlier. 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act, 2005 and with 
other legal provisions as applicable. 


8. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-perte. It shall be published for the information of public, through press, or by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP. 


Given under my hand and seal this on 26th day of the February, 2021 at Mumbai. 


CHAITANYA. &., 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 


and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


RR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे पुरबणी आदेश क्र. १ 


क्रमांक उचिशा/पोल-२/ज.बं.आ./१४४-सुधारित/२०२१.---ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३, ४ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना 
निर्गमीत केलेली आहे ; 


ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नियंत्रणात ठेवण्याच्या हेतुने व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना विषाणूचा 
प्रादुर्भाव व प्रसार रोखणे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक झाले आहे ; 


ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची दुसरी लाट येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ब दिवसेंदिबस कोरोना विषाणूने बाधीत 
व्यक्‍तोंच्या संख्येत वाढ होताना दिसून येत आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गदीवर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे अशी माझी 
धारणा झाली असल्याने उपरोक्‍त वाचले क्र. २ अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशामध्ये समावेशासह सुधारण करणे आवश्यक असल्याने मी 
लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी खालीलप्रमाणे समाविष्ट बाबींसह पुरजणी आदेश निर्गमित करीत आहे. 





रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होत असणाऱ्या विविध क्रिडा स्पर्धा उदा. कबड्डी, क्रिकेट, खो-खो, इ. यांना उप विभागीय अधिकारी तथा उप 
विभागीय दंडाधिकारी यांच्या पुर्षपरबानगीशिवाय भरविण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 





स्थानिक प्राधिकाऱ्याच्या परबानगोशिवाय आठवडे बाजार, जनावरांचे बाजार, भरवता येणार नाहीत. 


कोणत्याही प्रकारचे सांस्कृतिक, धार्मिक समारंभ साखरपुडा, मुंज, पुजा, आरती, नमाज इत्यादी ज्यामध्ये ५० च्या मर्यादेपर्यंत लोक 
एकत्रित येण्याची शक्‍यता आहे अशा कार्यक्रमांना उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी यांची परवानगी घेणे 
बंधनकारक राहील. 


उद्याने, मोकळ्या जागा, मनोरंजन पार्क, क्रिडांगणे, समुद्र किनारे अशा ठिकाणी एकाच वेळी ५० पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास 
या आदेशाद्वारे मज्जाव करण्यात येत आहे. 








महाराष्ट्र शासनाकडील दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या आदेशास अनुसरून या कार्यालयाकडील वाचले क्रमांक १ च्या 
आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे अटी शतींबर खुली करणेस परवानगी 
देण्यात आली आहे. त्यामुळे यात्रा, जत्रा, उरुस भरविण्यास परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज प्राप्त होत आहेत असे निदर्शनास आले 
आहे. तथापि या कामी रत्नागिरी जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे, यात्रा, जत्रा, ऊरुस यांमधील फक्त धार्मिक विधी करणेस 
५० माणसांच्या मर्यादेत परवानगी देण्यात येत आहे. तथापि, याकामी उप विभागीय अधिकारी तथा उप विभागीय दंडाधिकारी यांची 
परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. तसेच जिल्ह्यात विनापरवाना जत्रा, यात्रा, उरुस भरविणेस मनाई करण्यात येत आहे. 


रत्नागिरी जिल्ह्यातील लॉकडाऊनच्या कालावधीत रात्रो ९-०० ते सकाळी ५-०० वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू राहील. कोणीही 
विनाकारण बाहेर फिरु नये. मात्र यामधून अत्यावश्यक सेवेकरिता नेमण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी व वैद्यकोय कारणास्तव 
रुग्ण व त्याच्यासोबत असलेले नातेवाईक यांना मुभा राहील. सदर वेळेत विनाकरण फिरताना आढळ्यास अशा व्यक्तींच्या 
विरोधात नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 





सदरचा आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही ब reese निर्गमित केल आहे. 


रत्नागिरी. 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 
रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ २३ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 
शुद्धीपत्रक 


क्रमांक उचिशा/पोल-२/ज.बं.आ./१४४-शुद्धीपत्रक/२०२१.--या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक उचिशा/पोल-२/ज.बं.आ./१४४-सुधारीत/ 
२०२१, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यात रात्रो ९-०० ते सकाळी ५-०० वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. 
तथापि, या आदेशात अंशत: बदल करून रत्नागिरी जिल्ह्यात संचारबंदीची वेळ WAT १०-०० ते सकाळी ५-०० वाजेपर्यंत याद्वारे करण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेशाचा अंमल संपुर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यात आदेशाच्या दिनांकापासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहील. 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा, 
रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 


दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१. रत्नागिरी. 


RX महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय ठाणे, यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक गृह/का-१/टे-१/मनाई आदेश/वशी-०८/२०२१.-- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष/संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी fatae ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असतात. तसेच सध्या मराठा आरक्षणाबाबत मा. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने मराठा संघटनांकडून आंदोलन होण्याची 
शक्‍यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात विविध राजकोय पक्ष/संघटनेचे नेते, महत्त्वाच्या, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीचे दौरे असतात. सदरवेळी 
विरोधक पक्ष/संघटनांकडून नाराज घटकांकडून निदर्शने करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने रुग्ण 
संख्येत वाढ होत आहे. जिल्ह्यात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत माघी गणेशोत्सव ब दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती उत्सव (तारखेप्रमाणे शिवजयंती) साजरा होणार आहेत. 


आणि ज्याअर्थी, एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७(१) (३) अन्वये दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे १२-०० वा. ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे १२-०० वा. पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) 
मनाई आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्बये विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्‍त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर, ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७(१) (३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) 
यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे १२-०० वाजेपासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१, रोजीचे १२- 
oo वाजेपर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 


(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदुका, सुरे, लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे. 


(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंबा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. 
(४) व्यक्‍तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 


(६) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंबा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशाप्रकारची भाषणे तत्त्वे, हावभाव करणे, 
सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंबा कोणतीही जिन्नस किंबा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. 


(७) पाच किंबा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी. 


सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परञानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकोस लागू 
असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र ब राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या 
किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राजेश ज. नार्वेकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ २५ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय ठाणे, यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक गृह/का-१/टे-१/मनाई आदेश/वशी-२३/२०२१.-- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ वर अंतर्भूत असलेल्या ठाणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकोय पक्ष/संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चा, रॅली, धरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करण्यात येत असून सध्या शासनाच्या वीज, पेट्राल दरवाढ विरोधातही विविध आंदोलने सुरू आहेत. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू झाली असून निर्णय विरोधात गेल्यास मराठा क्रांती मोर्चा व तत्सम विविध संघटनांकडून faa स्वरूपाचे 
आंदोलन करण्याची शक्‍यता आहे. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातही ठिक-ठिकाणी धरणे, 
मोर्चा इत्यादी प्रकारे आंदोलन करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने पुन्हा एकदा रुग्ण संख्येत बाढ होत 
आहे. तसेच दिनांक २ मार्च २०२१ रोजी अंगारकी चतुर्थी असून त्या निमित्त मौजे कल्याण तालुका पोलीस स्टेशन येथे मौजे टिटवाळा येथे भाविक 
मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. 


आणि ज्याअर्थी, एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, 
समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७(१) (३) अन्वये दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००-०० वा. ते दिनांक ९० मार्च २०२१ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) मनाई 
आदेश लागू करणेस उक्त संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्‍त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था 
तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी मी, राजेश ज. नार्वेकर, ठाणे जिल्ह्याचा जिल्हादंडाधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम 30(2) (३) नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पोलीस अधीक्षक, ठाणे, 
(ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००-०० वाजेपासून ते दिनांक १० मार्च २०२१ रोजीचे 
२४-०० वाजेपर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) खालील बाबींसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 





(१) शस्त्रे, तलवारी, भाले, दंडे, सोटे, बंदूका, सुरे, लाठ्या अथवा काठ्या अथवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बाळगणे. 


(२) कोणताही क्षारक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

(३) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंबा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. 
(४) व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 

(५) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 


(६) यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशाप्रकारची भाषणे तत्त्वे, हाबभाव करणे, 
सोंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. 


(७) पाच किंबा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी. 





सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेऊन काढलेल्या मिरवणुकीस लागू 
असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या 
किंबा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे अशांना लागू असणार नाही. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही शिक्‍्क्यानिशी दिला असे. 


राजेश ज. नार्वेकर, 
जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४ 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./390/2021.—Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions 
Judge, Sindhudurg, is granted earned leave 4 days from 9th February 2021 to 12th February 2021 
with suffix holidays on 13th February 2021 and 14th February 2021 and permission to leave head 
quarters from 9th February 2021 O.H. to 15th February 2021 B. O. H. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Smt. V. A. Patravale is reposted as the Ad-hoc District Judge-1 and 
Assistant Sessions Judge, Sindhudurg. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S. (Pay) rule, 1981, Smt. V. A. Patravale, 
Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg would have been continued to 
an officiate as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg had she not 
proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Ad-hoc District Judge-1 and 
Assistant Sessions Judge, Sindhudurg. shall remain with Shri. R. B. Rote, District Judge-2 and 
Additional Sessions Judge, Sindhudurg. 


The Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri R. B. Rote, District Judge-2 and Additional Sessions Judge, 


Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 8th February 2021. Sindhudurg. 





BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./457/2021.—Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions 
Judge, Sindhudurg, is granted 4 days earned leave ex-post-facto, from 13th February 2021 to 16th 
February 2021 in continuation of earlier granted earned leave of 4 days from 9th February 2021 to 
12th February 2021 and to leave head quarters till 17th February 2021 B.O.H. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Smt. V. A. Patravale is reposted as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant 
Sessions Judge, Sindhudurg. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S. (Pay) rule, 1981, Smt. V. A. Patravale, 
would have been continued to an officiate as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions 
Judge, Sindhudurg had she not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Ad-hoc District Judge-1 and 
Assistant Sessions Judge, Sindhudurg. was already kept with Shri. R. B. Rote, District Judge-2 
and Additional Sessions Judge, Sindhudurg. 


The Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg is directed to submit 
joining report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 17th February 2021. Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ २७ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./487/2021.—Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C. Sawantwadi, is 
granted earned leave for 3 days from 22nd February 2021 to 24th February 2021 with permission 
to leave head quarters from 22nd February 2021 B.O.H. to 25th February 2021 B. O. H. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is reposted as Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., 
Swantwadi. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S. (Pay) rule, 1981, Smt. R. R. Bedagkar, 
would have been continued to an officiate as Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Sawantwadi had 
she not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., 
Sawantwadi shall remain with Smt. 8.H. Panhale, Jt. Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Sawantwadi. 


The Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt. Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Sawantwadi. The Civil Judge (J. D.) and J. M. 
F. C., Sawantwadi is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


3. ४. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 22nd February 2021. Sindhudurg. 





BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./498/2021.— Shri V. D. Patil, Civil Judge (J. D.) J. M. F. C., Vengurla is granted 
earned leave for 3 days from 1st March 2021 to 3rd March 2021 with permission to prefix holidays 
on 27th February 2021 and 28th February 2021 and permission to leave head quarters from 26th 
February 2021 A. O. H. to 4th March 2021 B.O.H. 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave Shri V. D. Patil, is re-posted as Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., 
Vengurla. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule, 1981, Shri V. 1). Patil, would 
have been continued to an officiate as Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Vengurla had he not 
proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., 
Vengurla from 26th February 2021 A. O. H. to 1st March 2021 B. O. H., shall remain with Shri B. 
B.Chouhan, Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Malvan and from 1st March 2021 O. H. to 4th March 
2021 B. O. H., shall remain with Shri S. B. Patil, Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Kudal. 


The Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Vengurla is directed to hand over the charge of his 
Court to the Civil Judge (J. D.) and J. M. F. C., Malvan. He is also directed to submit joining 
report to this office, in view of provision contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated 23rd February 2021. Sindhudurg. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४अ 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./८५४/२०२१.-- श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
का. वे. नं. पासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 





श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, wa सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./८५५/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ 
ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ अशी ०३ दिवसांची अजित रजा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
का. वे. नं. पासून ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, RX सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, wa सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ २९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./८५६/२०२१.-- श्रीमती एन. एस. सराफ, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २५ जानेवारी २०२१ ते 
दिनांक ३० जानेवारी २०२१ अशी ०६ दिवसांची वैद्यकोय रजा, दिनांक २२ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ 
रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एन. एस. सराफ, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एन. एस. सराफ, हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्रीमती एन. एस. सराफ, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./८५७/२०२१.-- श्रीमती पी. पी. बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड, यांची 
दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची अशी एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ जानेवारी २०२९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून 
व दिनांक २५ जानेवारी २०२९ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का.बे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती पी. पी. बनकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड-अलिबाग म्हणून पुनर्नियुकक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेवर गेल्या नसल्या तर जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, माणगाव, जिल्हा रायगड, या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 





श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./९९३/२०२१.-- श्री. एस. डी. घनवट, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२१ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निम्न व उच्चस्तरीय विभागीय परीक्षेच्या पर्यवेक्षणासाठी नेमणूक 
करणेत आली असल्यामुळे, श्री. पाच्छे, श्रीमती पिंगळे सुट्टीवर असल्याने दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन काम पूर्ण करून जाण्याचे 
अटीवर दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन काम पूर्ण केलेनंतर पासून ते २० फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे का. बे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, ब. स्तर, अलिबाग येथे म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. एस. डी. घनवट, हे जर उपरोक्‍त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एस. डी. घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. मेहेंदळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./९९४/२०२१.-- श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
६ मार्च २०२१ अशी १३ दिवसांची अजित रजा मागील दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या रविवारच्या ब पुढील दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजीच्या 
रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. एल. जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, 
अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. एल. जी. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत 
याबे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 
उपरोक्‍त कालावधीत न्यायिक अधिकारी जर रजेवर असतील, तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०१२/२०२१.-- श्रीमती एम. ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड, यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण ०६ दिवसांची अजित रजा, मागील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ व १४ फेब्रुवारी २०२१ व पुढील दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड येथे Yaa करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरुड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती ए. व्ही. मोहिते, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


तसेच दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०९४/२०२१.-- श्री. व्ही. एस. धोंडगे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ ते 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक १ मार्च २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. व्ही. एस. धोंडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे जर उपरोक्‍त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री. व्ही. एस. धोंडगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. पी. एम. माने, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०१३/२०२१.-- श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
व पुढील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. सी. यु. शिपकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे को, श्री. सी. यु. शिपकुले, हे जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. सी. यु. शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०१४/२०२१.-- श्री. आर. एस. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२१ अशी ३ दिवसांची अजित रजा, पुढील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 





श्री. आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे Garaget करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे को, श्री. आर. एस. भाकरे, हे जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. आर. एस. भाकरे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. यु. बहिर, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ ३३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०१५/२०२१.--- श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ९३ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ चे सुट्टीला जोडून दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे का. वे. नं. पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपरयंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती ए. सी. रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, माणगाव यांच्याकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०२४/२०२१.--जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक २ मध्ये अंशत: बदल करण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती एस. एस. पिंगळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अशी 
१२ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली होती. सदर कालावधीमध्ये त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ल. गो. पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, 
ब. स्तर, अलिबाग यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. परंतू निम्न ब उच्च स्तरीय विभागीय परीक्षा असल्यामुळे सदर न्यायालयाचा कार्यभार ठेवण्यात 
आलेल्या आदेशामध्ये खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन कामकाज संपेपर्यंत तसेच दिनांक 
२९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन कामकाज संपेपर्यंत श्रीमती एस. एस. पिंगळे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. डी. घनवट, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांचेकडे राहील. 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ कडील आदेशामधील उर्वरित मजकुर आहे तसाच राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--५ 


x महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१९०९७/२०२१.-- श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०२१ अशी ow दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ९३ फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक ९४ फेब्रुवारी २०२१९ रोजीच्या सुट्टीला व पुढील 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजीच्या 
का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. व्ही. आर. डोईफोडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगाव यांजकडे 


राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 





प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./१०९३/२०२१.-- श्री. एन. बी. लवटे, TTA जिल्हा न्यायाधीश १, पनवेल, जिल्हा रायगड यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ 
ते १८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण oy दिवसांची अजित रजा मागील दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२१ व १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शनिवार व 
रविवारच्या सुट्टीला जोडून व पुढील दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून तसेच दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. नं. पासून 
ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या का. वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 





श्री. एन. बी. लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १, पनवेल, जिल्हा रायगड येथे Garrat करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. एन. बी. लवटे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १, पनवेल, जिल्हा रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एन. बी. लवटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश २, पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ ३५ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४१३८/२८४/२०१८- 
१९/सन २०१९.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, मोहिनी कुंज सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सव्हे नं. २०, हिस्सा नं. ९, मोजे मुद्रे बु., 
ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) 
च्या कलम ९(१९) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे a उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक २१ मे २०१९. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजोडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४५५३७/५५१२/२०२०- 
२१/सन २०२०.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, साई निर्माण सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ३४, हिस्सा नं. शक, जुना सर्व्हे नं. 
३४, हिस्सा नं. १/३आअ/३ब/३, मोजे नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड. 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन 
१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कुमार चव्हाण, 
कर्जत, सहायक निबंधक, 
९ नोव्हेंबर २०२०. सहकारी संस्था, कर्जत. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४'५३८/११४/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, शिव साई रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. २०/ए/५/ए/१, प्लॉट नं. 
२/३/४, मौजे कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र 


राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
भाग एक (को.वि.पु.)--५अ 


अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६० व नियम १०(१९) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कुमार चव्हाण, 
कर्जत, सहायक निबंधक, 
९ नोव्हेंबर २०२०. सहकारी संस्था, कर्जत. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४५३९/५६४/२०२०- 
२१/सन २०२०.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, श्री साई धाम सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. २८३, हिस्सा नं. ३, मोजे राजेंद्रगुरुनगर- 
नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


कुमार चव्हाण, 
कर्जत, सहायक निबंधक, 
११ डिसेंबर २०२७. सहकारी संस्था, कर्जत. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४५ ४०/५५७७/२०२०- 
२१/सन २०२०.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, दृष्टी आरकेंड सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ५१, प्लॉट नं. ८ व ९, मोजे बोपेले- 
नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


बाळकृष्ण हांडे, 
कर्जत, सहायक निबंधक, 
२१ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, कर्जत. 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४६११/५८७/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, अनुबंध अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. १, हिस्सा नं. १, प्लॉट नं. ५, मोजे 
मुद्रे बुद्रुक, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधि. क्र. 
२४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 

बाळकृष्ण हांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४६१२/०९/२०२०- 
२१/सन २०२१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, साकार रेसोडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ४३९, प्लॉट नं. ६, मोजे राजेंद्रगुरुनगर, 
साई तुलसीच्या मागे, बदलापूर हायवे, नेरळ, ता. कर्जत, जि. 
रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(सन १९६१ चा महा. अधि. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

बाळकृष्ण हांडे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : ८ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४६१३/११/ २०२०- 
२१/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, सोरभ रेसीडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सव्हे नं. ८४/१/अ, मोजे भिवपुरी रोड, 
Spa, नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधि. २४) 


च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


बाळकृष्ण हांडे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : ८ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४६१४/३०/२०२०- 
२१/सन २०२१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, काजल प्राईड सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. २९/२१७/१ व 28/2/B/, मोजे 
बोपेले नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगडट ही संस्था महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधि. २४) 
च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे a उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : २० जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४३/ ४६१५/२०२०- 
२१/सन 2028. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, प्रभात किरण सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ९२, हिस्सा नं. ५, मोजे धामोते 
नेरळ, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महा. अधि. २४) च्या 
कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० ब नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : २२ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ ३७ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीओ)/ ४६१६/५१/२०२०- 
२१/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, निसर्ग भुमी नेरळ अंजप 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ४७/२ब, आणि ४७/३, 
नवीन सव्हे नं. ९६, मौजे अंजप, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा 
महा. अधि. क्र. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६० व नियम १०(१९) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ मालकी हक्क सहभागीदारी 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : २९ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४६१७/६१/२०२०- 
२१/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, शालिनी सदन सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सव्हे नं. ३७, ३६/५, ३६/६, ३६/७, ३६/ 
४, उल्हास नदी घाट समोर, आमराई रोड, कर्जत, ता. कर्जत, जि. 
रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(सन १९६१ चा महा. अधि. २४) च्या कलम ९(९) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० वब नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


रविंद्र रावसाहेब पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : २९ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/४६१८/७२/२०२०- 
२१/सन २०२१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, ग्रीन पाम्स सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या, सव्हे नं. ६४/१/अ/१, ६४/१/आअ/३, मातोश्रीनगर 
रेल्वेस्टेशन जवळ, नेरळ, कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा 
महा. अधि. क्र. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

रविंद्र रावसाहेब पाटील, 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/ ४६१९/९०/ २०२०- 
२१/सन २०२१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, ऑलीम्पीओ रिव्हरसाईड 
रेसिडेंटस फेज-१, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. ३९/ 
WAR, ३९/७, ३९/८, ३९/१६, २९/२, ३९/५, ३९/६, 38/8, 
३९/४अ१, ३८/१, ४१, ४२/१, ४३/१/शऱ्सी, ४३/१/शडी, ४३/१/ 
शई, ४ड/२, ४८/श्बी, ४८/५, ४८/६, ४८/७, ४८/९, ४८/ 
१०अ/१, मोजे अवसरे, कर्जत, ता. कर्जत, जि. रायगड, ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा 
महा. अधि. २४) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६० व नियम १०(१९) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


रविंद्र रावसाहेब पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०२१. 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/केजेटी/एचएसजी/(टीसी)/२०२०-२१/ ४६२० सन 
२०२१/९३.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जि. रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, सायली निर्माण सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या, We नं. ४८१/२, मोजे नेरळ (निर्माणनगरी), ता. 
कर्जत, जि. रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ 
च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


रवोंद्र रावसाहेब पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक : ९२ फेब्रुवारी २०२१. 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
जि. सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एसडीजी/केकेआय/एचएसजी/टीसी/११५६/२९२/ 
२०२०-२१/सन २०२१.--सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, 
कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात को, 
ओमकार निवास कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 
ता. कणकवली, बांधकरवाडी, जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्र. 
२४) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” ब उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


लक्ष्मण शिवराम लष्कर, 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, 
कणकवली. 


कणकवली, 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर झो. पु, प्रा., 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एसआरए/सीओ/ ओडब्ल्यु/७१८७/२०२०-२१/सन 
२०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजुर केलेल्या उपविधीची 
प्रत ब नोंदणी प्रमाणपत्र धारावी आशिर्वाद एस. आर. ए सहकारी 


गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी. टी. एस. नं. १८१ (पार्ट), १८९ 
(पार्ट), १९० (पार्ट) ब १९१ (पार्ट), इमारत क्र. ३, एस. पी. पी. 
एल. शेड कॉम्प्लेक्स, cee कॅम्प, ९० फिट रोड, ae, 
मुंबई ४०० ०१९७ ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम 
९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक-एम.यु.एम./एस.आर.ए/एच.एस.जी./ 
टि.सी./१३१९९/सन २०२१, दिनांक १६-०२-२०२१ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


संध्या बावनकुळे, 

सहायक निबंधक, 
मुंबई, सहकारी संस्था, मुंबई शहर 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१. झो.पु.प्रा., मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच/पश्‍चिम विभाग, 
मुंबई यांजकडून 
ज्ञापन 


क्रमांक मुंबई/उर्पान एच-प/पोनिदु/२३२/२०२०-२१/सन २०२१.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३(२) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी, गौतम वर्धन, उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, एच/पश्‍चिम विभाग, सी गार्डन व्ह्यु को. ऑप. हौ. सोसा. 
लि., कुमार विला, तळमजला, wt पास्ता लेन, कुलाबा, 
मुंबई ४०० ००५. या संस्थेच्या दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी झालेल्या 
विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या उपविधी दुरूस्तीची 
नोंदणी करीत आहे. 








अ.क्र. उपविधी क्रमांक  दुरूस्तीनंतर उपविधीची शेरा 





शब्द योजना 
१ उपविधी क्र. २(ओ) सोबत जोडलेल्या पुरवणी 
संस्थेचा पत्ता :-कुमार क्रमांक ०४ चौ प्रत 
बिला, तळमजला, मंजूर 
श्ली पास्ता लेन, प्लॉट नं. ४९/५०, सो. 
कुलाबा, एस.एन. ६२०, ९६ बा 
मुंबई ४०० ००५. रस्ता, सांताक्रुझ (पश्‍चिम), 


मुंबई Yoo oly, 





वरील ज्ञापन संस्थेजवळ असलेल्या sofas प्रतीस जोडून 
ठेवावा सदर उपविधी दुरुस्ती या ज्ञापनाच्या दिनांकापासून अमंलात 


येईल. 


गोतम वर्धन, 

उप निबंधक, 
ars, सहकारी संस्था, एच/पशश्‍चिम बिभाग, 
दिनांक २९ जानेवारी २०२१. मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, WH १९४२ 38 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच/पूर्व 
विभाग, मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएच ई/एचएसजी/टीसी/१६२३२/१८१/ 
२०२०-२१/सन २०२१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच- 
पूर्व, मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे को, fer डेल को. ऑप 
हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं ७१, टीपीएस-३, सीटीएस-२९३/१ ते 
४, रेरा रोड, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई Yoo ०५५ नोंदणी क्र. एमयुएम/ 
डब्ल्यु-एचई/एचएसजी/टीसी/१६२३२/२०२०-२१/२०२१ ही संस्था, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम २४) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


व्हि. व्हि. पाटील, 

सहायक निबंधक, 
मुंबई, सहकारी संस्था, एच-पूर्व, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१. विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/टीसी/१११११/२१९/ २०१९- 
२०/सन २०२०.--उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, “ सारा हाईटस को-ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि., ” सव्हे नं. २४२-बी, Aiwa नं. ५१३० ते 
५१५१, देरासर लेन, किरोळ व्हिलेज, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई 
४०० ०७७, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० 
(सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) यांच्या कलम ९(९) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


शिरीष कुलकर्णी, 
मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/टीसी/११११२/२२८/२०१९- 
२०/सन २०२०.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे को, “ दौलत निवास को-ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि., ” सीटीएस नं. २२६५, घाटकोपर किरोळ 
व्हिलेज, एल. बी. एस. मार्ग, हेलिक्स ३ माल जवळ, 
घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) 
याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे ब उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवगीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


शिरीष कुलकर्णी, 
नवी मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२०. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/डब्ल्युएन/एचएसजी/टीसी/११११३/३५८/२०१९- 
२०/सन २०२०.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई, 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की, “ एन. के. मगध को-ऑपरेटिव्ह 
होसिंग सोसायटी लि., ” सीटीएस नं. २३७, २३७/१-३, ५१३ ते 
५१६, सीटीएस नं. ६३४, ६३५/४-६, निळकंठ किंगडम, नाथानी 
रोड, विद्याविहार (प.), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४) 
याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


शिरीष कुलकर्णी, 
उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १६ मार्च २०२०. 


vo महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ११-१७, २०२१/फाल्गुन २०-२६, शके १९४२ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई/उपनि/मुंमप्रविप्रा/नोंदणी-क. ९(क-१५४ ब-२)/सन 
२०२१/४४३.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे को, श्री 
गणेश कृपा को-आंप.हौ. सोसायटी लि., इमारत क्र. १९/डी-विंग, 
सीटीएस नं. ६३७/६३७/४४ ते ४६, ६३७/४९, ६३७/५३, 
६३७/५४ ते ५६, ६३७/५८, ६३७/५९ ते ७७, ६३७/७८, 
६३७/८७ ते १२१९, किरोळ व्हिलेज, एचडीआयएल कंपाउंड, किरोळ 
रोड, कोहीनुर हॉस्पिटल जवळ, कुर्ला (प.) ४०० ०७०. ही संस्था, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या (सन १९६१ चा 
नियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(क-१५४ ब-२) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम/एमएमआरडीए/एचएसजी/ 
टीसी/३९३/ २०२०-२१ दिनांक Yo फेब्रुवारी २०२१ असा आहे. व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
१९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


अभिजित पाटील, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५४१/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, पूर्वा रेसिडेन्सी को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., 
अनुक्रमांक १३४५, मान, पेट्रोल पंपासमोर, बोईसर (पूर्व), ता. जि. 
पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी/ 
(टि.सी.)/११३७/२०२०-२०२१/सन २०२० दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, १९६० (सन १९६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 





प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र.//५४२/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, Ae मिराया को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि. 
माहीम, ता. जि. पालघर सर्वे नं. ८२७/७अ, सुंदरम शाळेजवळ, 
माहीम, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्र. पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/ 
एच.एस.जी/(टि.सी.)/११३८/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३० 
डिसेंबर २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम, 
१९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५४३/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे को, साईशांती बिल्डींग नं. १ को-ऑप. होसिंग सोसायटी 
लि., बोईसर, Wa नं. ३०/१(पै) आणि ३०/२, प्लॉट नं. २, काटकर 
पाडा, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्र. पी.एल.आर./ 
(पी.एल.आर.)/एच.एस.जो/(टि.सी.)/११३९/२०२०-२०२१/सन २०२७, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI! SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


